केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजने (RKVY) 
अंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२०३) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२१२) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. ३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
२)) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 
२) केंद्र शासन, कृषि आणि किसान कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.९०.१-१५/२०२४-३९५४/१, 
दि.०३.०६.२०२४ 
3) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.योजना-३३२४/प्र.क्र.७३/१-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजने (RKVY) अंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१ पीक संवर्धन, 
७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशहोष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (१२)कृषी 
उन्नती योजना परंपरागत कृषी विकास योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२०२, ३३-अर्थसहाय्य 
खाली रु.३१६.०० लाख, तर (०१) (१३) कृषी उन्नती योजना परंपरागत कृषी विकास योजना (राज्य हिस्सा ४०%) 
(कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२१२, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.२११.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४ व दि.२५.७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या 
प्रस्तावास अनुसरुन (०१) (१२)कृषी उन्नती योजना परंपरागत कृषी विकास योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २४०१बी२०२, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.२३.०० लाख तर (०१) (१३) कृषी उन्नती योजना परंपरागत कृषी 
विकास योजना (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२१२, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.१५.३३३३३ लाख 
असा एकूण रु.३८.३३३३३ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (कृषी) विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
2. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती 
aes गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. ३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 


झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. सदर निधी? प्रणालीमार्फत SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा व याची खातजमा विभागाने करावी. 
PFMS प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. निधी वितरीत केल्यानंतर हा निधी तात्काळ SNA खात्यामध्ये जमा 
करण्याची कार्यवाही विभागाने करावी. 

४. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४ व दि.२५.७.२०२४ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावी. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४व दि.२५.७.२०२४ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०२११५३०९२७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


MADHURI RAMESHRAO 
DESHMUKH 


(माधुरी देशमुख) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुकक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 


OSS SOS Ct यी 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


